डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची 
व्याप्ती वाढवून सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डब्ल्यूुएलपी-१२२१ /प्र.क्र.३४०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र. डब्ल्यू.एल.पी. १२.२१/प्र.क्र.३४०/फ-१, दि. १६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट करुन 
शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०२३ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर TRA निर्णयातील परिशिष्ट- १ 
मधील मुद्या क्र. ४ मध्ये नमूद अटीमध्ये बदल करून सौर उर्जा कुंपणाच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाल्यानंतर 
पुढील ५ वर्षापर्यंत वन्यप्राण्यांकडुन होणारी होतपीक नुकसान भरपाई करिता अर्ज सादर करता येणार नाही 
याबाबत धोरणात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०२३ मधील परिशिष्ट- १ मधील मुद्या क्र. ४ मध्ये “सदर योजनेचा 
मला लाभ मिळाल्यानंतर वन्यप्राण्यांमुळे होतीचे नुकसान झाल्यास मी कुठल्याही परिस्थितीत नुकसान 
भरपाई करिता अर्ज सादर करणार नाही” असे नमूद केले आहे. 


त्याऐवजी परिशिष्ट- १ मधील मुद्या क्र. ४ मध्ये नमूद अटीमध्ये बदल करून “सदर योजनेचा मला 
लाभ मिळाल्यानंतर पुढील ५ वर्षापर्यंत वन्यप्राण्यांमुळे शोतीचे नुकसान झाल्यास मी कुठल्याही परिस्थितीत 
नुकसान भरपाई करिता अर्ज सादर करणार नाही” अजी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


वरील शासन निर्णय सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५११५२१२३३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VENUGOPAL REDDY 
BOLLAVARAM 


(बी. वेणुगोपाल रेड्डी) 
प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१२२१/प्र.क्र.३४०/फ-१ 


२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, पदुम व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, (जलसंधारण) मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव, अदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.महासंचाळक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर. 
१६.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर/ पश्चिम, मुंबई 
१९.विभागीय आयुक्त, ( सर्व महसूल विभाग). 

२०.मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सर्व 

२१.क्षेत्र संचालक, व्याघ्र प्रकल्प (सवी 

२२.वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उयान, बोरीवली. 

२३.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव), सर्व 

२४.महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२५.वित्त विभाग (व्यय-१० कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

२६.फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


